सन २०१९-२० अर्थसंकल्पीय अनुदान 
मागणी क्र. जे-५, ७६१०- शासकीय 
कर्मचारी sade कर्ज - 
(२०१)(००)(०१) घरबांधणी अग्रिम. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः घबाअ - १२१९/(२)/प्र.क्र.१५ /पाच, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख : २९ ऑगस्ट २०१९ 


संदर्भ : 

१) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांकः - एचबीए१०८०/सीआर ४९२/जीईएन ५,दि. १.१.१९८१ 

२) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांकः - अग्निम १०९६/प्र.क्र.२६/९६/विनयिम, दि. १५.१०.१९९६ 

३) शासन परिपत्रक क्रमांकः - घबांअ१००१/९५(२)/का.पाच, दि. २३.०२.२००१ 

४) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक -घबांअ २०१२/प्र. क्र. ३०/२०१२/विनियम, दि. २०.०२.२०१५ 
५) शासन शुद्धीपत्रक वित्त विभाग क्रमांक-घबांअ २०१२/प्र.क्र.३०/२०१२/विनियम,दि.२९.०२.२०१६ 
६) शासन ज्ञापन विधि व न्याय विभाग क्र. लेखानु-२२१९/प्र.क्र.२४/का.२३, दि.०३.०४.२०१९ 

७) शासन ज्ञापन विधि व न्याय विभाग क्र. लेखानु-२२१९/प्र.क्र.२४/का.२३, दि.१२.०७.२०१९ 


शासन निर्णय :- 

मागणी क्र. जे-५, ७६१०- शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्ज (२०१)(००)(०१)- घरबांधणी अग्निम, 
(७६१० ०४७२) (योजनेतर/दत्तमत) या लेखाशीर्षाखाळीळ सन २०१९-२० या वर्षाकरिता मंजूर 
लेखानुदानातून, यादी क्रमांकः “१,२,३व ४” मध्ये दर्शविलेल्या कर्मचा-यांना घरबांधणी अग्रिम या 
प्रयोजनासाठी सोबतच्या विवरणपत्र “अ” मधील रकाना क्र. ३ येथील नियंत्रक अधिकारी यांना रकाना 
४ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकूण रु ६,२८,१७,९१५/- (रुपये सहा कोटी अठ्ठावीस लाख सतरा हजार 
Thal पंधरा फक्‍त ) इतका निधी खालील अटींच्या अधीन राहून प्रमाणित करण्यास शासन मंजुरी देत 
आहे. 
अटी आणि शर्ती :- 
१. हा निधी, वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. घबांअ१०९९/प्र.क्र.२/९९/विनियम, दि. ८.७.१९९९ व शासन 
निर्णय वित्त विभाग क्र. घबांअ१०८८/(१५५/विनियम, दि. ६.११.१९९०, शासन निर्णय वित्त विभाग 
क्र.घबांअ१०११/प्र.क्र.५६/२०११ / विनियम, दि.२७.२.२०१२ व शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक घबांअ 
२०.१२/प्र. क्र. ३०/२०१२/विनियम, दि. २०.२.२०१५ तसेच मुंबई वित्तीय नियम, १९५९, नियम १३४, 
परिशिष्ट २६ मधील विहित नियम/अटींचे काटेकोरपणे पालन करुन व त्याच्या अधीन राहून निधी 
वितरीत करण्याची दक्षता संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी घ्यावी. त्याचप्रमाणे प्रमाणित अग्निमाच्या 
रकमेचे वितरण आदेशा पारित करतांना संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्याने वित्त विभागाच्या प्रचळित शासन 
निर्णय व नियमावलीतील तरतुदींच्या अनुषंगाने प्रस्तावाची परिपूर्ण छाननी करुन मगच रक्‍कम आहरीत 
करावी, व त्यानुषंगाने याबाबत कोणतेही न्यायीक प्रकरण उद्भवल्यास त्यास नियंत्रक अधिकारी 
जबाबदार राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः घबाअ - १२१९/(२)/प्र.क्र.१५/पाच 


२. प्रमाणित अग्निम संबंधित अर्जदारास वितरीत करण्यापूर्वी व प्रकरणपरत्वे अर्जदाराने सर्व 
बाबींची/कागदपत्रांची पूर्तता केलेली आहे व ते स्थायी असल्याची पूर्ण खात्री करुन घेतल्यावरच अग्निमास 
मंजुरी देण्यात यावी. तसेच अर्जदार सेवानिवृत्त होण्यापुर्वी त्याच्याकडून मंजूर करण्यात आलेल्या संपूर्ण 
अग्निमाची व्याजासह वसुली होईल हे संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी पहावे. 

३. अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर वित्तीय वर्षाचे अनुदान उपलब्ध असेपर्यंत या sare मंजुरी 
देऊन अग्निमाची रक्‍कम कोषागारातून काढण्यात यावी. तसेच कोषागारातून रक्‍कम काढल्यानंतर ती 
रक्‍कम तीन दिवसाच्या आत संबंधित अर्जदाराला देण्यात यावी. 


४. घरबांधणी (Under construction) प्रयोजनार्थ ARMA घेतले आहे अशा प्रकरणी अर्जदाराच्या घराचे 
बांधकाम विहित टप्प्यापर्यन्त पूर्ण केळे आहे, याची खातरजमा नियंत्रक अधिकाड़ी यांनी करावी व 
तद्‌नंतरच दुसर्‍या व तिसऱ्या टप्यासाठी शासनास प्रस्ताव सादर करावा. ज्या अर्जदाराना ३ रा 
हप्ता/अंतिम हप्ता प्रमाणित करण्यात आला आहे, त्या अर्जदारांकडून नियमानुसार आवर्यक त्या संपूर्ण 
कागदपत्रांची पूर्तता करुन घेऊन नंतरच प्रत्यक्ष रक्‍कम प्रदान करावी. 


५. "जमीन खरेदी करुन घर बांधणे"या प्रयोजनासाठी अग्निमाचा पहिला हप्ता मंजूर केल्यानंतर दुसरा 
हप्ता मंजूर करण्याची शिफारस करण्यापूर्वी अर्जदाराच्या घराचे मंजूर आराखडे, स्थानिक 
प्राधिकरणाच्या मंजुरी आदेशाची प्रत व मुंबई वित्तीय नियम, १९५९ अंतर्गत परिशिष्ट २६ मधील प्रपत्र बी- 
१ मध्ये अर्जदाराने भरुन दिलेल्या नोंदणीकृत गहाण खताची प्रत नियंत्रक अधिका-यांनी त्यांच्या 
अभिलेखात जतन करुन ठेवावी. घरबांधणी या प्रयोजनासाठी या ज्ञापनानुसार प्रमाणित करण्यात 
आलेल्या अग्रिम धनास प्रत्यक्ष मंजुरी देण्यापूर्वी अर्जदाराने मुंबई वित्तीय नियम, १९५९ अंतर्गत परिशिष्ट 
२६ मधील प्रपत्र बी-२ मध्ये भरुन दिलेल्या गहाण खताची प्रत नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या अभिलेखात 
जतन करुन ठेवावी. ज्या अर्जदारांना हप्त्याने अग्रिम प्रमाणित करण्यात आले आहे, SAM अर्जदारांकडून 
त्यांना मिळालेल्या अग्निमाची वसुली, त्यावरील व्याजाची वसुली मुंबई वित्तीय नियम, १९५९ अंतर्गत 
परिशिष्ट २६ मधील तरतूदीनुसार प्रकरणपरत्वे करण्यात यावी. 


६. " तयार घर खरेदी" या प्रयोजनासाठी अग्निम प्रमाणित करण्यात आलेल्या अर्जदारांकडून मुंबई 
वित्तीय नियम, १९५९ अंतर्गत परिशिष्ट २६ मधील प्रपत्र ए-२ मध्ये करारनाम्याची प्रत भरुन घेण्यात 
आल्यावरच अग्रिमाची रक्‍कम प्रत्यक्षात अदा करण्यात यावी. तयार घर खरेदी (जुने अथवा नवे) या 
प्रयोजनासाठी अर्जदारास शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक घबांअ १०८७/(४६५)/विनियम, दिनांक 
६.११.१९९० मधील विशिष्ट अटींच्या अधीन राहून व त्यामध्ये नमूद केलेली कागदपत्रे सादर केलेली 
आहेत, याची खात्री झाल्यावरच अग्निम मंजूर करण्यात यावा. तसेच नियंत्रक अधिकारी यांनी जुने तयार 
घर/नवीन तयार घर याबाबत अधिकारी/कर्मचारी यांचेकडून खरेदीचे करारपत्र स्विकारताना ते योग्य 
ते मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) भरुन दुय्यम निबंधक, महसूल व वन विभाग यांच्याकडे संबंधितांकडून 
नोंदणी (Registration) HS असल्याबाबतची शहानिशा करावी. 


७. "घरखरेदीसाठी/घरबांधणीसाठी वित्तीय संस्थेकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड" या प्रयोजनासाठी 
अग्निम प्रमाणित करण्यात आले आहे, अशा अर्जदारांकडून अग्रिम मंजुरी पूर्वी त्यांच्या कर्ज व 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः घबाअ - १२१९/(२)/प्र.क्र.१५/पाच 


शऱिळलकीबाबतचे संबंधित वित्तीय संस्थेने दिलेले अलीकडील प्रमाणपत्र घेऊन त्याप्रमाणे प्रत्यक्ष शिल्लक 
कर्जाइतकेच अग्निम मंजूर करावे. 


ह; जर काही कारणास्तव अग्निम मंजूर करण्यात येत TASH तर तसे शासनास त्वरीत कळविण्यात 
यावे. तसेच प्रमाणित अग्निमापेक्षा कमी रक्‍कम मंजूर करण्यात येत असेल तर तसेही समुचित 
तपशीलासह तात्काळ कळविण्यात यावे व प्रमाणित अग्निमाची उर्वरित रक्‍कम या विभागास अर्थसंकल्प 
वितरण प्रणालीद्वारे (808) तात्काळ परत करण्यात यावी. 


ट्‌, घरबांधणी अग्निम मंजुरी आदेश काढतांना सदर सदनिकेचा वा घराचा विमा शासकीय विमा 
निधीकडेच उतरवावा अशी अट आदेशात नमूद करावी व त्याचे काटेकोरपणे पालन होईल, याची दक्षता 
घ्यावी. तसेच सदर मंजुरी आदेशाची प्रत विमा संचालक, महाराष्ट्र राज्य, गृहनिर्माण भवन, म्हाडा, २६४, 
पहिला मजला, वांद्रे (पूर्व) मुंबई-४०० ०५१ यांनाही माहितीसाठी अग्रेषित करावी. 


१०. प्रत्येक नियंत्रक अधिकारी यांनी उद्दीष्ट निहाय केलेला दर महिन्याचा प्रत्यक्ष खर्च हा 
महालेखापाल यांच्या लेख्यामध्ये दर्शविण्यात आलेल्या खर्चाशी तंतोतंत जुळण्यासाठी 
http://agmaha.cag.gov.in या वेबसाईटवर दरमहा मासिक खर्चमेळाचे काम ऑनलाईन करण्यात 
यावे व पडताळणी केलेल्या खर्चाचे मासिक विवरणपत्र रिकंसिलीएडान Hess Rows प्रत्येक 
महिन्याच्या Io तारखेपर्यंत या विभागाच्या कार्यासन ५/२४ कडे परस्पर पाठविण्यात यावे. 


११. अर्जदारास ज्या प्रयोजनासाठी अग्निम मंजूर करण्यात आले आहे, त्याने त्याच प्रयोजनासाठी त्या 
रकमेचा विनियोग करण्यात आला असल्याच्या विनियोग प्रमाणपत्राची मूळ प्रत मंजुरी अधिका-यांनी 
त्यांच्या अभिलेखात ठेवून दुय्यम प्रत शासनास पाठवावी. तसेच प्रमाणित केलेल्या रकमेचा विनियोग 
विहित कालावधीत न झाल्यास प्रमाणित रक्‍कम त्वरीत शासनास प्रत्यार्पित करण्यात यावी. 


१२. यादी क्रमांक २ व ४ मधील अर्जदार मागासवर्गीय असल्याची सेवापुस्तक किंवा जातीच्या 
दाखल्याच्या आधारे खात्री करुन घेतल्यानंतरच घरबांधणी मंजुरीचे आदेश काढावेत. सदर बाब १५ 
दिवसात पूर्ण न झाल्यास प्रमाणित रक्‍कम शासनास परत करण्यात यावी. जेणेकरुन सदर रक्‍कम इतर 
पात्र अर्जदारास प्रमाणित करणे शक्य होईल. जर काही कारणास्तव अग्निम मंजूर करण्यात येत नसेल 
तर तसे शासनास त्वरीत कळविण्यांत यावे. तसे न झाल्यास यासंर्दभात उद्भवणा-या अनियमिततेस 
संबंधित नियंत्रक अधिकारी जबाबदार राहतील याची कृपया नोंद घ्यावी. 


१३. संबंधित अधिकारी आपल्या कार्यालयातून बदलून दुसरीकडे गेला असल्यास, अर्थसंकल्पिय 
वित्तीय प्रणालीवर Authorisation Slip काढण्यापूर्वी, त्याबाबतचा TIA शासनास कळविण्यात यावा. 
तद्नंतर त्या अनुषंगाने, प्रणालीवर प्राधिकृत करण्यात आलेल्या रकमेमध्ये शासनाकडून आव्यक ते 
बदल करण्यात आल्यानंतरच देयक तयार करण्याबाबतची पुढील कार्यवाही संबंधित नियंत्रक अधिकारी 
यांनी करावी. 

१४. घरबांधणी अग्निमाच्या मुद्दलाची परतफेड 'घरबांधणी अग्निम -७६१०-श्ासकीय कर्मचारी इत्यादिना 
कर्जे-२०१, (00)(09) घर बांधणीसाठी आगाऊ रकमा (196904094) या जमा शीर्षाखाळी आणि व्याज 
'००४९-व्याज जमा-८००-इतर जमा (०१) (४४) (i) घरबांधणीसाठी आगाऊ रकमा (००४९१७२३८) शासकीय 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः घबाअ - १२१९/(२)/प्र.क्र.१५/पाच 


कर्मचा-यांना दिलेल्या कर्जावरील व्याज ४४ (१) घरबांधणी अग्रिम ' या जमा शीर्षाखाली जमा करण्यात 
यावे. 

१५. या शासन निर्णयान्वये प्रमाणित करण्यात आलेल्या अग्निमावर वित्त विभागाने वेळोवेळी निश्चित 
केलेल्या/करण्यात आलेल्या दरानुसार व्याजाची आकारणी करण्यात यावी. सोबतच्या यादीतील 
अर्जदारानी प्रमाणित केलेले घरबांधणी अग्रिम हे संबंधित अर्जदाराच्या कार्यालय प्रमुख /नियंत्रक 
अधिकारी यांनी केलेल्या शिफारशीवरुन प्रमाणित करण्यात येत आहे. त्यामुळे वित्त विभागाने निश्चित 
केलेल्या नियमांच्या अधीन राहून अग्निमाचे वितरण करणे व ती वसूल करणे याची सर्वस्वी जबाबदारी ही 
संबंधित कार्यालय प्रमुख / नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


१६. ज्या अधिकारी/कर्मचारी यांना मंजूर करण्यात आलेल्या घरबांधणी अग्निमाबाबत त्यांच्या 
सेवापुस्तकात त्याप्रमाणे नोंद घेण्यात यावी. नोंद घेतलेल्या सेवापुस्तकाची पृष्ठाची छांयाकिंत प्रत 
शासनास सादर करावी. 


१७. सर्व नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी उपलेखाशीर्षनिहाय व उद्दिष्टनिहाय मासिक खर्चाचे नियोजन 
करुन अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे ( 895) तरतुदीचे वाटप आहरण व संवितरण अधिका-यांना 
करावे. सदर अनुदानातून केला जाणारा खर्च मासिक निधी विवरणपत्रानुसार संगणकीय अर्थसंकल्पीय 
वितरण प्रणालीद्वारे (BDS) दरमहा त्या त्या महिन्याचा खर्च त्याच महिन्यांमध्ये करण्यात यावा व तो मंजूर 
तरतुदींच्या मर्यादेत करण्यात यावा. 


१८. या बाबीवर होणारा खर्च मागणी क्रमांक जे-५, ७६१०-ज्ासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्जे 
(योजनेतर/दत्तमत) (२०१)(००)(०१)-घरबांधणीसाठी अग्निम (9६१० ०४७२) या खाली खर्ची टाकण्यात 
यावा व २०१९-२० या वित्तीय वर्षाकरिता मंजूर झालेल्या अर्थसंकल्पीय अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


१९. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अंदाज २०.१३/प्र.क्र.८५/२०१३ अर्थसंकल्प-३, दि. २५ एप्रिल 
२०१३ मधील अट क्र. ८ च्या अधिन सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


२० सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८२९१३१८४८५०१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
a . Digitally signed by Akusing Narshi Pastis 
Akusing Narshi 90७७0 
Maharashtra, OU = Law and Judiciary 


Vasave Department 


Date: 2019.08.29 13:31:22 +05'30' 


(31. 4. वसावे ) 
सह सचिव , महाराष्ट्र शासन 


सहपत्र :- विवरणपत्र “a व “यादी क्र. १,२,३व ४ 
प्रत, 

१. मा. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई. 

२. सह सचिव, विधि व न्याय विभाग मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः घबाअ - १२१९/(२)/प्र.क्र.१५/पाच 


३. महाप्रबंधक, (वित्त व अंदाज),उच्च न्यायालय,अपिल शाखा, मुंबई 

४. प्रमुख न्यायाधीश, नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई 

५. मुख्य महानगर दंडाधिकारी, यांचे कार्यालय, एस्प्लनेड मुंबई 

६. मुख्य न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय,मुंबई 

७. धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई कार्यालय 

८. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, विधि सेवा प्राधिकरण, मुंबई 

९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र -१, मुंबई (२ प्रती). 

१०. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१, मुंबई (२ प्रती). 

११. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र -2, नागपूर (२ प्रती). 

१२. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -२, नागपूर (२ प्रती). 

१३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

ay. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१५. प्रबंधक (प्रशा) उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ नागपूर 

१६. प्रबंधक (प्रशा) उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ, औरंगाबाद 

१७. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, बुलळडाणा/अकोळा/यवतमाळ/औरंगाबाद/जालना/ परभणी/ बीड/ 
नांदेड/उस्मानाबाद/लातूरजळगाव/अहमदनगर/सांगली /सोलापूर/भंडारा/नंदुरबार/नागपूर 

१८.जिल्हा कोषागार अधिकारी, बुलडाणा/अकोला/यवतमाळ/औरंगाबाद/जालना/ परभणी/ बीड/ 
नांदेड/उस्मानाबाद/लातूरजळगाव/अहमदनगर/सांगली/सोलापूर/भंडारा/नंदुरबार/नागपूर 

१९.कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग/अर्थसंकल्प ७ व १० मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

२०.कार्यासन अधिकारी (कार्या -२३ व कार्या-२४, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०03२. 

२१. निवड नस्ती (कार्यासन- पाच), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


Sheet1 


विवरणपत्र "अ 


शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग, क्र. घबांअ १२१९/(२)/प्र.क्र.१५ /का. पाच, दि. २९ ऑगस्ट २०१९ सोबतचे विवरणपत्र (आकडे रुपयात) 


२ 


सह सचिव, विधि व न्याय विभाग मंत्रालय, मुंबई 


००००२ महाप्रबंधक, (वित्त व अंदाज),उच्च न्यायालय,अपिल शाखा,मुंबई 


प्रमुख न्यायाधीश, नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई 


अ. क्र. |CO Code मंजूरी /नियंत्रक अधिकारी प्रमाणित करण्यात आलेले 
घरबांधणी अग्रीम (रुपये) 


3 rrr ae a 


4482949 


मुख्य महानगर दंडाधिकरी यांचे कार्यालय,एस्प्लनेड मुंबई ३५१८२०६ 


१५४१००० 


०००३८ मुख्य न्यायाधीशा,लघुवाद न्यायालय,मुंबई 
००६१ धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई कार्यालय 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, बुलडाणा 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीडा, अकोला 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीडा, यवतमाळ 


३ 
8 
4 
द 
9 
G 
8 
१ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीशा, जालना 


Q 
ga Dera, कोर 
9 


4 3००१८ MART जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, लातूर 


२७४२२१७ 


२४१५०० 


२९३७३५० 


exe ere ore, नर 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, उस्मानाबाद १४९२००० 
मुख जिल्ह 


३०००००० 


१८ 3००२१ MAT जिल्हा व सत्र न्यायाधीजा, जळगाव 


९७९००० 


१९ 3००२२ MAT जिल्हा व सत्र न्यायाधीडा, अहमदनगर 


२७९३६०० 


२० ०००२५ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, सांगली 


२९००००० 


२१ ०००२७ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, सोलापूर 


२०९६४४१ 


२२ ०००३४ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, भंडारा 


२८००००० 


०००८३  ।प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नंदुरबार 


११९०००० 


23 
प्रबंधक , उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ नागपूर 


३१०१००४४३२ प्रबंधक (प्रशा) उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद 


७४४३०० 
४९८५८९७ 


(एकूण रु. सहा कोटी अठ्ठावीस लाख सतरा हजार नऊशे पंधरा फक्त) ६२८१७९१५ 


Akusing Narshi 


Digitally signed by Akusing Narshi Vasave 
DN: CN = Akusing Narshi Vasave, C = IN, S = 
Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 


Vasave OU = Law and Judiciary Department 


Date: 2019.08.29 13:31:39 +05'30' 


(आ.न.वसावे) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Page 1 


Sheet1 


यादी क्र.१ अमागास ( वर्ग-१,२,३ चे अधिकारी/कर्मचारी) 


शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग, क्र. घबांअ १२१९/(२)/प्र.क्र.१५/का. पाच, २९ ऑगस्ट २०१९ सोबतचे विवरणपत्र (आकडे रुपयात) 


अर्जदाराचे नाव पदनाम मंजूरी अधिकारी प्रयोजन अनुज्ञेय मंजूर करावयाचे हप्ता/एक रकमी  शोरा 
अग्रिम अग्रीम 
श्री. अभय दि. घुटे लिपिक टंकलेखक | सह सचिव, (प्रशा), विधि व न्याय जमीन खरेदी करुन ३ रा हप्ता ३०% नियमानुसार 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई घरबांधणी २०००००० ७५५००० 
श्रीमती दिक्झा दिनेश राने स्वीय सहायक महाप्रबंधक,(वित्त व अंदाज),उच्च गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
न्यायालय,अपिल शाखा, मुंबई ३२५०००० ३२५०००० 
श्री. प्रविण रामराव शिंदे महानगर दंडाधिकारी | मुख्य महानगर दंडाधिकरी यांचे गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
कार्यालय ,एस्प्लनेड मुंबई २०००००० २०००००० 
श्री. ज्ञानेश्वर साहेबराव देसाई निरीक्षक धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
मुंबई कार्यालय २७४२२१७ २७४२२१७ 
श्री. सकलेडा वासुदेवराव पिंपळे अवर सचिव महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा घरबांधणी २ रा हप्ता ४०%, नियमानुसार 
प्राधिकरण मुंबई ५०००००० २०००००० 
श्री. नंदलाल रामकृष्ण पाटील लघु लेखक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, घरबांधणी २राव३राहप्ता नियमानुसार 
नंदुरबार १७००००० ११९०००० ७०%, 
श्री. महेडा हरी उदार कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र Hala, गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
जळगाव ९७९००० ९७९००० 
श्री प्रदिप सुभाष आठरे कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, घरबांधणी ३०% पहिला हप्ता नियमानुसार 
अहमदनगर १५००००० ४५०००० 
श्री. विजय व्यंकटराव पाटील जिल्हा न्यायाधीडा  ।प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
सांगली २९००००० २९००००० 
श्री. सुशिल अशोक मराठे स्वीय सहायक प्रबंधक (प्रशा) उच्च न्यायालय, गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद २८३०२१२ २८३०२१२ 
श्रीमती. रोहिणी आनंद माळाकोळीकर [दिवाणी न्यायाधीडा  ।प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
परभणी २०००००० २०००००० 
श्री. लक्ष्मण तुळशीराम चव्हाण कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, घरबांधणी २राव३रा हप्ता नियमानुसार 
बीड १५००००० १०५०००० ७०%, 
श्री. दुर्गाप्रसाद राजेश्वरराव देशपांडे दिवाणी न्यायाधीडाए प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीडा, तयार घर खरेदी एकरकमी नियमानुसार 
(वरिष्ठ स्तर ) नांदेड ३०००००० ३०००००० 
श्री. अमित अशोक मुधोळकर कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
अकोला १८३०००० १८३०००० 
श्री. सुशिल पांडुरंग कदम कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, घरबांधणी ४०% दुसरा हप्ता नियमानुसार 
परभणी १५००००० ६००००० 
श्रीमती तृप्ती अशोक काळे लिपिक प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
नागपूर खंडपीठ, नागपूर ७४४३०० ७४४३०० 


(एकूण रु दोन कोटी त्र्यऐंशी लाख वीस हजार Aaa एकोणतीस फक्त) २८३२०७२९ 


Digitally signed by Akusing Narshi Vasave 


Akusing Narshi: ) inchs sues vere 
Vasave Date: 2019.08.29 19:31'58 60530" 
(आ.न.वसावे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Page 1 


Sheet! 


यादी H.2 मागास ( वर्ग-१,२,३ चे अधिकारी/कर्मचारी) 


शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग, क्र. घबांअ १२१९/(२)/प्र.क्र.१५ /का. पाच, २९ ऑगस्ट २०१९ सोबतचे विवरणपत्र ( आकडे रुपयात) 


अ.क्र. अर्जदाराचे नाव पदनाम मंजूरी अधिकारी प्रयोजन अनुज्ञेय | मंजूर करावयाचे | हप्ता/एक रकमी शरा 
अग्रिम अग्रीम 
| श्रीमती काचंन विनोद मयेकर [स्वीय सहायक महाप्रबंधक ,(वित्त व अंदाज),उच्च गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
न्यायालय,अपिल शाखा, मुंबई २३४२१५१ २३४२१५१ 
२ श्रीमती ज्योती प्रदिप सोनावणे [लिपिक टंकलेखक नगर दिवाणी व सत्र न्यायाधीश, मुंबई घरबांधणी ४०%२रा हप्ता नियमानुसार 
१५००००० ६००००० 
३ श्री. शशिकांत देविदास सोनावणे [लिपिक टंकलेखक नगर दिवाणी व सत्र न्यायाधीश, मुंबई घरबांधणी ४०%२रा हप्ता नियमानुसार 
१५००००० ६००००० 
शि श्री श्रीहरी जनार्दन गायकवाड न्यायाधीश मुख्य न्यायधीश,लघुवाद न्यायाधीश, गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
मुंबई १५४१००० १५४१००० 
५ श्री. धर्मा भाऊराव कणगरे बिलिफ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, घरबांधणी २राव३रा हप्ता नियमानुसार 
bil १ a 
अहमदनगर ९००००० ६३०००० ७०%, 
६ श्री. प्रविण बबन पायमोडे कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, घरबांधणी २राव३रा हप्ता नियमानुसार 
अहमदनगर ११४८००० ८०३६०० ७०%, 
id श्री. शिवानंद मलकप्पा अळगुंडगी |लघु लेखक (निम्न | प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
श्रेणी ) सोलापूर २०९६४४१ २०९६४४१ 
é श्री. गिरीष दादाराव पवार [लिपिक प्रबंधक प्रशा, उच्च न्यायालय मुंबई, गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
: मुबइ, 3 
खंडपीठ, औरंगाबाद १०२७७३२ १०२७७३२ 
९ श्रीमती प्रज्ञा वसंत मेढे न्यायाधीछा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
औरंगाबाद ३३३३२५३ 3333243 
४ | o श्री. अशोक विठ्ठलराव वाघ कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीहा, घरबांधणी ३०% पहिला हप्ता नियमानुसार 
जालना १०८०००० ३२४००० 
1] १ श्री. महादेव लक्ष्मणराव होळंबे कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, घरबांधणी २राव३रा हप्ता नियमानुसार 
बीड १४००००० ९८०००० (90%, 
१२ श्रीमती सविता नानाभाऊ steps = — fenfass लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, घरबांधणी २राव३रा हप्ता नियमानुसार 
मु मु > नु 
बीड १०००००० (७००००० ७०%, 
१३ श्री. संदिप सुरेशराव खिडंरे कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, घरबांधणी २राव३रा हप्ता नियमानुसार 
बीड १५६०००० १०९२००० ७०%, 
४ | श्रीमती. प्रियदर्शनी अरविंद वाघमारे (दिवाणी न्यायाधीठा । प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीडा, गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
bel पृ टर! 
बीड ३०००००० ३०००००० 
१५ श्री. परमेश्वर अभिमन्यु नागटिळक कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीजा, घरबांधणी २राव३रा हप्ता नियमानुसार 
मु नु 
उस्मानाबाद १४९०००० १०४३००० ७०%, 
१६ श्री. पुंडलिक सुर्यभान खडसे बेलिफ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जमीन खरेदी एकरकमी नियमानुसार 
उस्मानाबाद ४४९००० ४४९००० 
७ | श्री. राजेंद्र मुरलीधर तुवर Rae दिवाणी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
bal तु मु । नु 
न्यायाधीछा लातूर 3000000 3000000 
१८ ait. संजय श्रीराम ल॑केश्वर कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, |घराचा विस्तार एकरकमी नियमानुसार 
बुलडाणा ६००००० ६००००० 
१९ श्री. गजानन विश्वनाथ वानखेडे कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, घरबांधणी ३रा हप्ता३०% |नियमानुसार 
यवतमाळ ८०५००० २४१५०० 
२० श्री. यादवराव वासुदेवराव मोटघरे कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
भंडारा २२००००० २२००००० 
२१ श्री. जितेन्द्र नामदेवराव चकोले वरिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीजा, घरबांधणी ३०% पहिला हप्ता नियमानुसार 
भंडारा २०००००० ६००००० 
२२ श्री. मनोज वसंतराव चव्हाण दिवाणी न्यायाधीठा | प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीशा, गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
(क.स्तर) नागपूर ३०००००० ३०००००० 
एकू UT तीन नक ओटी तीन टि जार त्याहत्तर फक्‍त 
(एकूण रु तीन कोटी वीस लाख तीन हजार सहाडो सत्याहत्तर फक्त) ३०२०३६७७ 
. . Digitally signed by Akusing Narshi Vasave 
Aku sin g N ars h | DN: CN = Akusing Narshi Vasave, C = IN, S = 
Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 
OU = Law and Judiciary Department 
Vasave Date: 2019.08.29 13:32:12 +05'30' 
(आ.न.वसावे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Page 1 


Sheet1 


यादी क्र.३ अमागास (वर्ग-४ चे कर्मचारी) 


शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग, क्र. घबांअ १२१९/(२)/प्र.क्र.१५ /का. पाच, दि. २९ ऑगस्ट २०१९ सोबतचे विवरणपत्र (आकडे रुपयात) 


अर्जदाराचे नाव पदनाम मंजूरी अधिकारी प्रयोजन अनुज्ञेय मंजूर हप्ता/एक शेरा 
अग्रिम करावयाचे रकमी 
अग्रीम 
श्री. संतोष गिरजाजी वडगावे |चोबदार प्रबंधक प्रशा, उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
औरंगाबाद ११२७९५३ ११२७९५३ 
श्रीमती. स्वाती सुबोध कुलकर्णी शिपाई प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीडा, अहमदनगर |घरबांधणी २राव३रा हप्ता नियमानुसार 
१३००००० ९१०००० ७०%, 
श्री. संतोष बाबाराव पिपळकर शिपाई प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीशा, परभणी |घरबांधणी नियमानुसार 
११२४५०० 330340|30 % तिसरा हप्ता 
(एकुण रु. तेवीस लाख पंच्याहत्तर हजार तीनशे तीन फक्त) २३७५३०३ 


यादी क्र.४ मागास (वर्ग-४ चे कर्मचारी) 


शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग, क्र. घबांअ १२१९/(२)/प्र.क्र. १५/का. पाच, दि. २९ ऑगस्ट २०१९ सोबतचे विवरणपत्र (आकडे रुपयात) 


अर्जदाराचे नाव पदनाम मंजूरी अधिकारी प्रयोजन अनुज्ञेय मंजूर हप्ता/एक शेरा 
अग्रिम करावयाचे रकमी 
अग्रीम 
श्री. संदिप सुधाकर पाटील शिपाई नि सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, विधि सेवा घरबांधणी २रा हप्ता ४०%, नियमानुसार 
पहारेकरी प्राधिकरण, मुंबई १०००००० ४००००० 
श्री. जितेंद्र सुरेश रणदिवे शिपाई मुख्य महानगर दंडाधिकारी, एस्प्लनेड मुंबई ।गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
१५१८२०६ १५१८२०६ 
(एकुण रु. एकोणीस लाख अठरा दोनशे सहा फक्त) १९१८२०६ 


Digitally signed by Akusing Narshi Vasave 


Aku sin g N arsh l DN: CN = Akusing Narshi Vasave, C = IN, S = 


Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 


Vasave OU = Law and Judiciary Department 


Date: 2019.08.29 13:32:27 +05'30' 


(आ.न.वसावे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Page 1 


